मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, 
नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील २४ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमसीटी-२०१६/प्र.क्र.७५/परिवहन-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १६ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा : १) गृह विभाग, शासन अधिसूचना क्र. एमसीटी-०१/२०००/९३/सीआर-१६/परि-५, 
दिनांक २९.०९.२००१ 
२) गृह विभाग, शा.नि. क्र. एमसीटी-०१/२०००/९३/सीआर-१६/परि-५, दिनांक ०५.११.२००१. 
३) गृह विभाग, शा.नि. क्र. एमसीटी-२०१६/प्र.क्र.9५/परिवहन-५, दिनांक १९.०३.२०२०. 
४) अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, नागपूर 
यांचे पत्र क्र.जा.क्र.२६७/२०२०, दिनांक ११.०८.२०२०. 
५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१.०८.२०२०. 


प्रस्तावना : 

उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन अधिसूचनेन्वये नागपूर जिल्ह्यासाठी दोन स्वतंत्र मोटार अपघात दावा 
न्यायाधिकरणे स्थापन करण्यात आली आहेत. सदर न्यायाधिकरणांकरिता संदर्भ H.2 येथील शासन निर्णयान्वये 
एकूण २४ अस्थायी पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर न्यायाधिकरणाच्या आस्थापनेवरील २४ अस्थायी 
पदांना संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०२० ते ३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. सदर २४ पदांची मुदतवाढ दिनांक ३१.०८.२०२० रोजी संपुष्टात आली असल्याने तसेच संदर्भ क्र. ४ येथील 
दिनांक ११.०८.२०२० च्या पत्रान्वये अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र 
TAA, नागपूर यांनी सदर २४ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला 
असल्याने उक्त पदांना दिनांक ०१.०९.२०२० ते २८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, नागपूर या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील २४ अस्थायी पदांना दिनांक 
०१.०९.२०२० ते २८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ ही न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित 
असलेले दावे त्वरीत निकाली काढण्याच्या तसेच निकाली काढलेल्या दाव्यांचे विवरणपत्र प्रत्येक तीन महिन्यानंतर 
शासनास सादर करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 

पदांचा तपशिळ खालीलप्रमाणे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-२०१६/प्र.क्र.9७५/परिवहन-५ 


अ.क्र पदाचे नांव पद संख्या | पदे निर्माण केलेल्या शासन निर्णयाचा क्र. व 
दिनांक 
शि सदस्य २ शा.नि. गृह विभाग क्र. एमसीटी-०१/२०००/९३/ 
प्र.क्र.१६ /परि-५, दिनांक ०५.११.२००१ 
२ | प्रबंधक २ वरीलप्रमाणे. 
उच्च श्रेणी लघुलेखक २ वरीलप्रमाणे. 
४ | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक २ वरीलप्रमाणे. 
५ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक & वरीलप्रमाणे. 
६ | बेलिफ ४ वरीलप्रमाणे. 
७ | हवालदार २ वरीलप्रमाणे. 
८ | शिपाई ४ वरीलप्रमाणे. 
एकूण पदे २४ 


उपरोक्त प्रयोजनावरील खर्च “मागणी क्र. बी-३, २०४१-वाहनांवरील कर, (००), ८००-इतर खर्च, (००) (०१)- 
मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (२०४१ 0924)” या लेखाशिर्षाखाळील सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाच्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१.०८.२०२० 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००९१६१६२८४१०४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


प्रति, 


Jaysen Jayprakash Ingole aoe 


serial IN 8ac69f313deec 


Digitally signed by Jaysen Jayprakash Ingole 
ण Ge , OU=Hi 


u=Home Department, 


ja84cb00c640524cb8ed 1 b6ae18a 


cd6e9eeceeas7a822<9d8ccacd 


lu 
64dd1c5031b045e7c1f2, cn=Jaysen Jayprakash Ingole 


Date: 2020.09.16 16:29:29 +05'30' 


(जयसेन जयप्रकाश इंगोले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण तथा विभाग प्रमुख, मुंबई. 

२. मा.अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नागपूर. 
३. प्रबंधक, उच्च न्यायाळय (अपील साईड), मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-२०१६/प्र.क्र.9७५/परिवहन-५ 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

६. वित्त विभाग (व्यय-८/ वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई. 
७. गृह विभाग (बीयुडी-१), मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवड नस्ती/ परिवहन-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


